RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 
Reg. No . MH/ MR/ South-346/ 2014- 16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 
वर्ष ६, अंक ४२ ] सोमवार , डिसेंबर १, २०१४ / अग्रहायण १०, शके १९३६ [ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक १३२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 


अधिसूचना 


भूमिसंपादन अधिनियम , १८९४ . 

क्रमांक भूसं / कार्या-१/ टे-२/ एस. आर. ५४ / २०१४. - ज्याअर्थी, शासनाच्या महसूल व वन विभागाकडून / आयुक्त , कोकण विभाग 
यांच्याकडून भूमिसंपादन अधिनियम , १८९४ (१८९४ चा १) यांच्या कलम ६ खाली अधिसूचना क्रमांक भूसं / कार्या-१ / टे-२ / सी . आर.-१५७ / 
२०१२, दिनांक १३ जुलै २०१२ व शुद्धीपत्र क्रमांक भूसं / कार्या-१/ टे-२/ सी . आर.- १५७/ २०१२, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१२ याद्वारे अधिसूचित 
करण्यात आले आहे की , त्यास जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली जमिनींची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज लागण्याचा संभव होता : 

परंतु , भूसंपादन संस्था ( रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड ) यांचेकडून दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१४ रोजीच्या कलम ६ च्या 
अधिसूचनेमधील क्षेत्र वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१४ रोजी प्राप्त झाल्याने, तसेच सदरचे क्षेत्र सलग नसल्याने 
(विखरलेले असल्याने ) सदर जागा पर्नवसित गावठाणासाठी अयोग्य आहे . त्यामळे कलम ६ चे अधिसचनेतील मौजे गागोदे खर्द या गावातील 
खालील गट नं. व क्षेत्र यांची आवश्यकता नसल्याने पुर्नवसित गावठाणासाठी संपादित करणे योग्य ठरणार नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीत / जमिनीत हितसंबंधित असलेल्या सर्व व्यक्तीस त्याअन्वये ताकीद देण्यात आली होती की , त्या 
अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय, उक्त जमिनीच्या/ जमिनींच्या विक्री, पट्टा, गहाण , अभिहस्तांकन , 
विनिमय यांद्वारे किंवा अन्यथा करावयाच्या विल्हेवाटीसीठी केलेल्या कोणत्याही संविदा किंवा तीमध्ये/ त्यांमध्ये केलेल्या कोणताही खर्चकिंवा 
घडवून आणलेल्या सुधारणा, भरपाई निर्धारित करताना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 

त्याअर्थी, आता, याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , आयुक्त कोकण विभाग, निर्देशित करीत आहे की , उक्त अधिसूचनेतील 
सोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूची मधील गट नं . व त्यासमोरील क्षेत्र वगळण्यात आले आहे असे समजण्यात यावे . 


भाग एक - ( को .वि . पु.) - १३२ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १, २०१४ / अग्रहायण १०, शके १९३६ 


अनुसूची 
मौजे गागोदे खुर्द, तालुका पेण, जिल्हा रायगड 
वगळण्याचे क्षेत्र 

अ . क्र . गट नं . / सर्व्हे नं . 


अ . क्र . 


गट नं ./ सर्व्हे नं . 

( २ ) 


वगळण्याचे क्षेत्र 

( ३ ) 


हे . आर 


० .१७. ० 


१८५ 
२३६ 
२३८ 


० . ३२ . ० 


३१५ 
३१७ 
३१९ 


० . २१ . १ 


हे . आर 
०. २२. ० 
० . २९ . १ 
० . ३६ . ५ 
० . ३० . ५ 
० . ४८ . ६ 
० . २१ .० 


० . ६४ . ४ 


३२४ अ / २ 


० . ११ .० 


३२५ 


० . ३० . ० 


३२७ 


० . ३५ . ८ 


३३० 


० . १० .० 


२४० / १ 
२४५ पैकी 
२४६ पैकी 
२४७ पैकी 
२४८ 
२५६ पैकी 
२५७ 
२६२ 


३५५ 


० . १८ .० 
० . ०३.१ 


० .०४. ० 
० . १२ . ७ 


३५७ 


० . २९ .० 


३५९ 


० . ०७. १ 


० . ७६. ६ 


३६० 


२६३ 


० . १९ . ० 


३६८ 


२६९ 


३७४ 


० ,०५ .० 
० . २२. ३ 


२७३ 


३७५ 


२७६ 


० . ३४ . ४ 


३७७ 


० .०४. ० 
० . ४१. ० 
० . ३८ .० 
० . २० . २ 
० . २३. ० 
० . १० .१ 
० .१५ . २ 
०. ६० .० 
१ . ४३. ० 


२८३ 


० . २६. ३ 


३८१ 


२८५ अ 


० .१८ . २ 


३८३ क 


२८५ ब 


२९० 


० .०७. ० 
०. १२. ६ 
०. ३०. ० 


४२६ 
४२९ 
४३५ 
४३६ 


२९५ 


१, ३७. ० 


२९७ 


० . २२. ८ 


४७ 


१ . २६ .० 


२९८ 


० . ५०. ० 


४३७ / २ 


० . २४. ६ 


२९९ 


० . ७१. ० 


४३८ 


० .०६. ८ 


३०२ 


० , ०१ . ० 


४४६ 


० . ३७ . ० 


४४७ 


० . ३३. ० 


३१० 
३१२ 


० ,३४ . ४ 
०.१२ .० 


४४९ 


० , ०५ ,० 


नवी मुंबई , 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४ . 


राधेश्याम मोपलवार, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


